डॉ. सुभाष साळुंखे (निवृत्त 
महासंचालक, आरोग्य सेवा) यांची 
मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, 
१० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
शासन आदेश क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.५८/आ-५ 
दिनांक: ११ मे, २०२२ 


संदर्भ :-१) साथरोग अधिनियम १८९७ 

२ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.५८/आ-५, 

दिनांक ०६.१०.२०२० 

3) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,२००५ 
प्रस्तावना :- 

कोवीड-१९ पार्श्वभूमीवर संदर्भिय दिनांक ०६.१०.२०२० रोजीच्या शासन आदेशान्वये डॉ.सुभाष 
साळुंखे (निवृत्त महासंचालक, आरोग्य सेवा) यांची पुणे विभागासाठी मुख्य समन्वयक म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 

केंद्र शासन व राज्यशासनाकडून साथरोग नियंत्रणाच्या अनुषंगाने विविध मार्गदर्शक सुचनांची 
अंमलबजावणी तातडीच्या उपाययोजना व आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन तसेच त्यानुषंगाने आयोजित 
विविध आढावा बैठकांच्या क्षेत्रीय कार्यालय, विभागीय आयुक्‍त व राज्यशासन यांचेतील समन्वयासाठी 
आरोग्य सेवेचा अनुभव असलेली अनुभवी व तज्ञ व्यक्‍तीचा मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेदा :- 

डॉ.सुभाष साळुंखे (निवृत्त महासंचालक, आरोग्य सेवा) यांची मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यास या शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५०५१५०३४२०५१७ असा आहे. हा STAT 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावांने, 


Digitally signed by Tanaji Dhondiram Saravane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue 


Ta Nn aj | D h O Nn d i fa mM And Forest Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d2468c3c73dea535f5c36d6896860fd3419597af8 


9877af8e084888bd3 1 c4fab, cn=Tanaji Dhondi 
Sa fava ne lite 4! 1c4fab, cn=Tanaji Dhondiram 


Date: 2022.05.11 12:53:46 +05'30' 


(तानाजी सरावणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - डॉ.सुभाष साळुंखे (निवृत्त महासंचालक, आरोग्य सेवा),पुणे 


Wd, 


) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

) अपर मुख्य सचिव, महसुल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, मदत व पुर्नवसन, मंत्रालय, मुंबई 

) विभागीय आयुक्‍त सर्व 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
१०) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई 

११) आयुक्‍त, महानगरपालीका (सर्व) 

१२) जिल्हाधिकारी (ad) 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सर्व) 

१४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 

१५) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्व) 

१६) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 

१७) निवड नस्ती (आरोग्य ५) 


